फार्मसी after ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ पासून राज्यात विनाअनुदानित 
औषधनिर्माणशासत्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन 
संस्था कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु 
करण्यासाठी शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२२/प्र.क्र.२१९/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय/मान्यता/२०२२/ 
११६१, दि.०६.१२.२०२२. 


प्रस्तावना : 


फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वर नमूद दि.०६.१२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून सोबतच्या Annexure मध्ये नमूद औषधनिर्माणशास्त्र पदवी व 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरू करण्यास कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ पासून Annexure मध्ये नमूद औषधनिर्माणशास्त्र पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
नवीन संस्था कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती 
१) सदर मान्यता ही कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेश क्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे 
राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली / फार्मसी 
कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शार्ती मान्य 
असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि 
औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.२१९/तांशि-४ 


४) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण झुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात 
यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच 
विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 
आव्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 
सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 


९) रगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिडान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा 
केलेली नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व 
केंद्रीभूत प्रवेशा प्रक्रियेमध्ये या शासन मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेहा होण्याकरिता 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेश पुढील १० दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत. 


ef हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०७१७३५२९७५०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.12.07 18:17:25 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.२१९/तांशि-४ 


२) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
3) सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

) 

) 


५) संबंधित संस्था (Paresh Aa शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८) निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


PCI-4620 


PCI-4600 


PCI-4601 


Annexure 
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2022/C.R.177/TE-4, Dated- 07 th December, 2022 
List of New Unaided Pharmacy institute, Approved by PCI for A.Y. 2022-23. 


TRUST WITH WITH ADDRESS INTAKE A.Y. 
ADDRESS 2021-22 


Jaihind Jaihind College of Pharmacy, Un-Aided PHARMACY |UNDER GRADUATE B.PHARM Babasaheb Ambedkar 
Comprehensive —|Vadgaon Sahahi Tal- Junnar Technological 
Educational Dist -Pune 412 401 University, Lonere 
Institute A/P Vidyavihar, 
Narayagaon Tal Raigad-402103 
Junnar Dist Pune 
410504 
DIPLOMA D.PHARM Maharashtra State 
Board of Technical 
Education , Kherwadi, 
Ali Yawar Jung Marg, 
Bandra (E), MUMBAI 
-400 051 


Shakuntala Patil |Shatabdi Institute of Un-Aided PHARMACY |UNDER GRADUATE B.PHARM Babasaheb Ambedkar 
Bahuuddeshiya Pharmacy, Survey No.-42/3, Technological 
Sanstha, Nandurbar-Prakasha Highway, University, Lonere 
Panchwati, Near Astoria Sugar Factory, Vidyavihar, 
Nashik-3. Samsherpur At.Post Bamdod Raigad-402103 
Tal/Dist. Nandurbar. DIPLOMA D.PHARM Maharashtra State 
Board of Technical 
Education , Kherwadi, 
Ali Yawar Jung Marg, 
Bandra (E), MUMBAI 
-400 051 
Vitthal Vitthal Pratishthan College of Un-Aided PHARMACY |UNDER GRADUATE B.PHARM Babasaheb Ambedkar 
Pratishthan Pharmacy, Tehsil Technological 
Nimgaon (TE), At |Madha, Dist.Solapur - 413 209 University, Lonere 
Post Nimgaon T, Vidyavihar, 
Tal.Madha Dist. Raigad-402103 
Solapur 413 209 DIPLOMA D.PHARM Maharashtra State 
Board of Technical 
Education , Kherwadi, 
Ali Yawar Jung Marg, 
Bandra (E), MUMBAI 
-400 051 


APPROVED 
BY PCI 
A.Y.2022-23 


